RNINo . MAHBIL/ 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ४ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम 

३२ ( २ ) खाली नोटिस, 


असणारी / असणाऱ्या जमीन / जमिनी असल्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन करण्याची शक्ती 
राज्य शासनावर प्रदान करण्यात आली आहे ; 


जिल्हा अहमदनगर 


क्रमांक भूसं / कार्या-८ ९ ७ ( १)/२०२०.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र तीन) याच्या 
कलम १ , पोट - कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली अधिसूचना ही 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार - ब , दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१ ९ , पृष्ठ ४१ ते ४ ९ मराठी व पृष्ठ ५१ ते 

५ ९ 
इंग्रजी वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदरील दिनांक 
२४ ऑक्टोबर २०१ ९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी -२०१ ९ / ( प्र. क्र . ४३३ ) /उ.-१४ 
अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या 
अनुसूचीत निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन ३१ ऑक्टोबर 
२०१ ९ महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून अंमलात येतील असे महाराष्ट्र 
शासनाने निर्देश दिला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २ , खंड ( क) अन्वये 
काढण्यात आलेली दिनांक ११ जून १ ९९ ३ ची शासकीय अधिसूचना , 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-१८ ९ २ / ( १७४४१ )/ 
उद्योग -१४ हीद्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम , 
१ ९ ६२ याच्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जी कामे सोपविण्यात 
आली आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , ३३ , ३६ व ३८ 
खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र शासन 
उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग यांचे पत्र क्रमांक आयडीसी/ २०१ ९ / 
प्र . क्र . ४३३ / उद्योग-१४ , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर यांना अधिकार 
प्रदान करून भूसंपादन कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकृत केले 
आहे . तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३३ ( ३) च्या तरतुदींनुसार 
भूसंपादनाचे भरपाई निश्चित करण्याचे व संपादित क्षेत्राचे संदर्भात 
भूसंपादनातील योग्य नुकसानभरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण , 
पुनःस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदींनुसार 
भरपाईची रक्कम निर्धारित करण्याचे अधिकारही उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त 
प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अंमलात आले आहेत त्या क्षेत्रात 
आहेत आणि परिणामी त्या त्या क्षेत्रात लागू होतात ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत 
( यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ ” असा निर्देश करण्यात आला 
आहे) विकासाच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या 
पुष्ट्यर्थ असे अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ ती / त्या आवश्यक 


आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून / औद्योगिक वसाहत म्हणून 
विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्हींकरिता म्हणून सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 
वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत, असे उपविभागीय 

अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर यांचे मत झाले आहे ; 
( १ ) 


वि ( एच) २०२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 


गट नंबर / 


क्षेत्र 


हिस्सा नंबर 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट - कलम ( २) 
वर उक्त अधिसूचना व खालील राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर 
करून मी , सुधाकर भोसले, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी, अहमदनगर याद्वारे यासोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या 
जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत यासंबंधी 
ही नोटिस मिळाल्यापासून एक महिन्यात मला लेखी स्वरूपात कारण 
दर्शविण्याबाबत आपणास फर्मावित आहे. 


१ 


२ 


हे . आर 


३७७ 


४ १ 


: 


३७८ 


।। 


३ ४८ 


३७ ९ 


२ ९ ३ 


३८० 


१ २१ 


३८१ 


३ ०८ 


या नोटिशीच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
करून, पट्ट्याने देऊन, गहाण ठेवून, अभिहस्तांतरण करून, 
अदलाबदल करून किंवा अन्य रीतीने, विल्हेवाटीसाठी केलेला 
कोणताही करार किंवा तीवर / त्यावर केलेला कोणताही खर्च किंवा 
तीमध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनींच्या अंतिमत : 
संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करणाया 
अधिकाऱ्याकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ , पोट - कलम ( ५) 
भूसंपादनातील योग्य नुकसानभरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, 
पुन : स्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ अन्वये विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत. 


एकूण .. 


८० ६८ 


सुधाकर भोसले, 
भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी, 

श्रीगोंदा- पारनेर भाग , अहमदनगर . 
अहमदनगर, १ डिसेंबर २०२० . 


जिची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटिशीच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ 
ठरवून , 

कोणत्याही कामाच्या दिवशी, सकाळी ११ ते दुपारी १ 
वाजेपर्यंत खाली सही करणाऱ्यापुढे जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर 
मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल. 

अनुसूची 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका पारनेर, मौजे सुपा 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम 

३२ ( २ ) खाली नोटिस. 


जिल्हा अहमदनगर 


क्षेत्र 


गट नंबर / 
हिस्सा नंबर 


१ 


२ 


हे . आर 


३१ ९ 


.. 


१४ १७ 


३२० 


५ ४५ 


क्रमांक भूसं / कार्या-८ ९ ७ ( २) /२०२०.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम, १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र तीन ) याच्या 
कलम १ , पोट - कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली अधिसूचना ही 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार - ब , दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१ ९ , पृष्ठ ४१ ते ४ ९ मराठी व पृष्ठ ५१ ते 

५ ९ 
इंग्रजी वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदरील दिनांक 
२४ ऑक्टोबर २०१ ९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१ ९ / ( प्र. क्र . ४३३ )/उ.-१४ 
अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या 
अनुसूचीत निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन ३१ ऑक्टोबर 
२०१ ९ महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून अंमलात येतील असे महाराष्ट्र 
शासनाने निर्देश दिला आहे ; 


: 


३६ ९ 


. 


४६ 


३७० 


।. 


४ २ 


३७१ 


।. 


११ ४ 


३७२ 


।. 


४ ०० 


३७३ 


।. 


४ ०० 


३७५ 


।. 


९ ९ ८ 


आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त 
प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अंमलात आले आहेत त्या क्षेत्रात 
आहेत आणि परिणामी त्या त्या क्षेत्रात लागू होतात ; 


३७६ 


.. 


८ ०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


३ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत 
( यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ ” असा निर्देश करण्यात आला 
आहे) विकासाच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या 
पुष्ट्यर्थ असे अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ ती / त्या आवश्यक 
असणारी / असणाया जमीन / जमिनी असल्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन करण्याची शक्ती 


या नोटिशीच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
करून , पट्ट्याने देऊन, गहाण ठेवून, अभिहस्तांतरण करून, 
अदलाबदल करून किंवा अन्य रीतीने, विल्हेवाटीसाठी केलेला 
कोणताही करार किंवा तीवर / त्यावर केलेला कोणताही खर्च किंवा 
तीमध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनींच्या अंतिमत : 
संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करणाऱ्या 
अधिकाऱ्याकडून उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ , पोट - कलम ( ५) 
भूसंपादनातील योग्य नुकसानभरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, 
पुनःस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ अन्वये विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 


राज्य शासनावर प्रदान करण्यात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २ , खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली दिनांक ११ जून १ ९९ ३ ची शासकीय अधिसूचना , 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-१८ ९ २ / ( १७४४१ )/ 
उद्योग -१४ हीद्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम, 


१ ९ ६२ याच्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जी कामे सोपविण्यात 


आली आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , ३३ , ३६ व ३८ 


जिची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटिशीच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ 
ठरवून , कोणत्याही कामाच्या दिवशी, सकाळी ११ ते दुपारी १ 
वाजेपर्यंत खाली सही करणाऱ्यापुढे जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर 
मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल. 


खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र शासन 


अनुसूची 


हंगा औद्योगिक क्षेत्र 


जिल्हा अहमदनगर, तालुका पारनेर, मौजे हंगा 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांचे पत्र क्रमांक आयडीसी/ २०१ ९ / 
प्र . क्र . ४३३ / उद्योग -१४ , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर यांना अधिकार 
प्रदान करून भूसंपादन कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकृत केले 
आहे. तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३३ ( ३) च्या तरतुदींनुसार 
भूसंपादनाचे भरपाई निश्चित करण्याचे व संपादित क्षेत्राचे संदर्भात 
भूसंपादनातील योग्य नुकसानभरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण , 
पुन : स्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदींनुसार 
भरपाईची रक्कम निर्धारित करण्याचे अधिकारही उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत ; 


गट नंबर / 


क्षेत्र 


हिस्सा नंबर 


१ 


२ 


हे . आर 


२३० 


३ २१ 


- 


२३१ 


३ २१ 


- 


२३२ 


।. 


३ १२ 


आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून / औद्योगिक वसाहत म्हणून 
विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्हींकरिता म्हणून सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 
वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत, असे उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदनगर यांचे मत झाले आहे ; 


२४६ 


२ २४ 


- 


२४७ 


।. 


१ ० ९ 


२४८ 


।। 


४ ६३ 


२४ ९ पै . 


।। 


० ९ ५ 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट - कलम ( २) 
वर उक्त अधिसूचना व खालील राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर 
करून मी , सुधाकर भोसले , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी, अहमदनगर याद्वारे यासोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या 
जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत यासंबंधी 
ही नोटिस मिळाल्यापासून एक महिन्यात मला लेखी स्वरूपात कारण 
दर्शविण्याबाबत आपणास फर्मावित आहे. 


२५० 


।। 


२ ०५ 


२५३ 


।। 


० ९ २ 


२५४ 


४ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


गट नंबर / 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


गट नंबर / 
हिस्सा नंबर 


हिस्सा नंबर 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे. आर 


२५५ 


१ ८५ 


२७ ९ / २ 


. 


१२ ५२ 


२५६ 


१ ८० 


२७ ९ / ३ 


४३ ८५ 


. 


२५७ 


० २५ 


२८० 


१ ९ ४ 


२५८ 


२८१ 


२ ५ ९ 


० ४८ 


२८२ 


।. 


१ ३० 


२५ ९ 


०४७ 


- 


२८३ 


.. 


७ ६२ 


२६० 


० ३७ 


२८४ 


।। 


९ ४ 


२६१ 


.. 


२ ६६ 


२८५ 


. 


३ ७६ 


२६२ 


० ३८ 


२८६ 


।. 


१ ६ ९ 


२६३ 


२ १४ 


२८७ 


.. 


३ ०३ 


२६४ 


.. 


३ ३५ 


२८८ 


. 


२ १२ 


२६५ 


१ ७१ 


२८ ९ / १ 


।. 


१० ५६ 


२६६ 


.. 


४ २७ 


२८ ९ / २ 


।। 


५ ५ ९ 


२६७ 


१ ०० 


२ ९ ० 


५ ५८ 


- 


२६८ 


२ १ ९ 


२ ९ १ 


।। 


६ १३ 


२६ ९ 


११ ४ ९ 


२ ९ २ 


८ ६६ 


२७० 


३ ५६ 


२ ९ ३ 


१ ५८ 


२७१ 


.. 


५ १५ 


२ ९ ४ 


० ७२ 


- 


२७२ 


।। 


२ १२ 


२ ९ ५ 


।। 


१ ५ ९ 


२७३ 


.. 


३ ५२ 


२ ९ ६ 


.. 


३ २३ 


२७४ 


२ ४७ 


२ ९ ७ 


२ २५ 


- 


२७५ 


२ ४८ 


२ ९ ८ 


।. 


१० ३६ 


२७६ 


७ ४४ 


२ ९९ 


११ ३५ 


२७७ 


९ ६४ 


३०० 


।। 


९ ६७ 


२७८ 


७ २ ९ 


३०१ 


८ ९ ६ 


- 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


५ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


गट नंबर / 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


गट नंबर / 
हिस्सा नंबर 


हिस्सा नंबर 


१ 


१ 


२ 


२ 
हे . आर 


हे . आर 


३०२ 


१ ९ ५३ 


३३० 


३ ३८ 


: 


३०३ 


११ ५८ 


३३१ 


१ ०७ 


: 


३०४ 


९ ५८ 


३३२ 


।। 


१ ४१ 


३०५ 


८ १५ 


३३३ 


१ ०६ 


३०६ 


७ ०१ 


३३४ 


८ ९ १ 


- 


: 


३०७ 


९ ५७ 


३३५ 


।. 


३ ११ 


३० ९ 


.. 


१ ६२ 


३३६ 


।। 


३ ८४ 


३१० 


० ९९ 


४६५/२ 


४ ३३ 


३११ 


६ ५४ 


४६६ 


.. 


१ ७५ 


३१२ 


. 


० ७ ९ 


४७१ पै . 


.. 


२ १ 


३१३ 


५ २ ९ 


४७ ९ 


. 


२ ३८ 


३१४ 


.. 


११ ०१ 


४८१ 


।। 


३ ४३ 


३१५/१ 


११ ८ 


४८२ 


० ५८ 


३१५/२ 


८ २८ 


४८३/१ 


२ ६ ९ 


- 


३१६ 


७ ९ ६ 


४८३/२ 


।. 


१ ४ ९ 


३१७ 


३ १२ 


४८४ 


.. 


८ ६८ 


३१८ पै . 


.. 


५ ९ १ 


४८५ 


।. 


१० ४८ 


३१ ९ 


।। 


१ ६७ 


४८६ 


० ०६ 


: 


३२० 


.. 


२ ३ ९ 


४८७ 


. 


४ २ ९ 


३२१ 


२ २८ 


४८८ 


।। 


९ ४५ 


३२६ 


६ ४० 


४८ ९ 


१२ ८३ 


३२७ 


१० ७४ 


४ ९ ० पै. 


२ ६३ 


३२८ 


० ७४ 


४ ९ १ पै . 


५ ३७ 


: 


३२ ९ 


३ ० ९ 


४ ९ २ पै. 


- 


७ ७७ 


. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


गट नंबर / 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


गट नंबर / 
हिस्सा नंबर 


हिस्सा नंबर 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे. आर 


हे . आर 


४ ९ ३ / १ 


६ ०३ 


५२० 


५ ०० 


: 


४ ९ ३ / २ 


२ ८१ 


५२१ 


११ ५२ 


: 


४ ९ ३ / ३ 


३ २२ 


५२२ 


।। 


३ ५३ 


४ ९ ४ 


५ ३ ९ 


५२३ 


१ ० ९ 


४ ९ ५ 


० ७७ 


५२४ 


१ ७१ 


- 


: 


४ ९ ६ 


३ ९९ 


५२५ 


.. 


० ८० 


४ ९ ७ 


.. 


८ ८३ 


५२६ 


।। 


१ ६४ 


४ ९ ८ 


९ ७७ 


५२७ 


० ४३ 


४ ९९ 


० ९ ३ 


५२८ 


.. 


० ४२ 


५०० 


१ ५ ९ 


५२ ९ 


: 


० २३ 


.. 


५०१ 


३ ३६ 


५३० 


. 


O 


१० 


५०२ 


.. 


० ८ ९ 


५३१ 


० ३१ 


- 


५०३ 


१ २७ 


५३२ 


O 


१४ 


५०४ 


१ ०० 


५३३ 


० ०१ 


- 


५०५ 


० 


५३४ 


।. 


० ०७ 


५०६ 


८० 


५३५ 


।। 


० २३ 


५०७ 


.. 


२ ६८ 


५३६ 


. 


० ५६ 


५११/१ 


।। 


४ ०५ 


५३७ 


० १८ 


: 


५१२ 


.. 


८ ५६ 


५३८ 


. 


० ८ ९ 


५१५ 


२ ३ 


५३ ९ 


।। 


० २४ 


५१६ 


१ ९९ 


५४० 


० १२ 


५१७ 


११ 


०८ 


५४१ 


।. 


० २३ 


५१८ 


० ३३ 


५४२ 


।। 


० २१ 


५१ ९ 


१ ३२ 


५४३ 


- 


६ ०८ 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


७ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची- चालू 


गट नंबर / 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


गट नंबर / 
हिस्सा नंबर 


हिस्सा नंबर 


१ 


१ 


२ 


२ 
हे. आर 


हे. आर 


५४४ 


८ १२ 


५ ९ ६ 


० ४३ 


: 


५४५ 


७ ४ ९ 


५ ९ ७ 


० ४ 


: 


५४६ 


९ ५३ 


५ ९ ८ पै . 


।। 


० ७५ 


५४७ 


२ ५३ 


६०० पै . 


२ २ 


५४८ 


१२ ६५ 


७०१ पै. 


- 


० २५ 


. 


५४ ९ 


५ ९ १ 


७०२ पै . 


।। 


० ३ 


५५० 


.. 


२ १ ९ 


७०३ पै . 


।। 


२ २ 


५५१ 


३ ०१ 


७०४ 


।. 


२ ०७ 


५५२ 


१ ८६ 


७०५ पै . 


.. 


O 


२ 


५५७ 


० ३२ 


७४४ पै . 


: 


१ ४५ 


।। 


५५८ 


४ ४३ 


७४५ पै . 


१ ५ 


- 


५५ ९ 


५ ३० 


७४७ पै. 


।. 


२ ७४ 


एकूण . 


७२२६ 


७६५ पै . 


।। 


० ०२ 


रस्त्याकरिता 


७६६ 


. 


३ २७ 


७६७/१ पै . 


।. 


० २ 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका पारनेर , मौजे हंगा 


७६७/२ पै. 


।। 


o 


३ 


४७७ पै. 


O 


०७ 


७७१ पै. 


।. 


० १५ 


४७८ 


० ३६ 


O 


१ 


७७२ पै. 


५५३ 


१ २८ 


५५४ 


३ ८३ 


एकूण . 


३२ ६२ 


५५५ 


.. 


० ५३ 


५५६ 


३ ४१ 


सुधाकर भोसले, 
भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी, 
श्रीगोंदा - पारनेर भाग , अहमदनगर . 


५ ९ ३ पै. 


२४ 


५ ९ ४ 


।. 


० ८३ 


अहमदनगर , १ डिसेंबर २०२० . 


५ ९ ५ 


० ५७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( क ) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, 

साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर 


वाचले : ( १ ) अपर पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश -२२० ९ / २०२०, दिनांक 
१० नोव्हेंबर २०२० . 


नेणे ; 


( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ; 


( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 

( १) व ( ३ ). 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ; 


आदेश 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


( ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, 


सभा ; 


क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि -२६३६ / २०२०.- उपोद्घातातील 
नमूद अनुक्रमांक ( १ ) अन्वये अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी 
विनंती केली आहे की , आगामी काळात मराठा क्रांती मोर्चा, धनगर 
आरक्षण मोर्चा, मुस्लीम आरक्षण , ओ . बी. सी. संघटना अशा व 
इतर संघटना विविध प्रकारची आंदोलने करीत असून सध्या 
जिल्ह्यात व महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर प्रखर स्वरूपात आंदोलने 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच दिनांक ११ नोव्हेंबर 
२०२० पासून दीपावली उत्सव सुरू होत असून , कोरोना विषाणूचा 
प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करणेत यावी याबाबत पत्रात नमूद केलेले 
आहे. त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० 
रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे 
२३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १) व ( ३) चे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली 
आहे. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) हा 
आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील 
ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत. 

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत 
आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग, कार्यक्रम 
व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या 
अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी, अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच 
लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबंध लागू नाहीत. 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी 
पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर 
केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी 
व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून 
मी , प्रमोद भामरे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोद्घातात 
नमूद अनुक्रमांक ( २ ) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १) व ( ३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास 
याद्वारे मनाई करीत आहे. 


. 


सदरचा आदेश हा दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी माझे 
सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


प्रमोद भामरे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे. 


धुळे, १२ नोव्हेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


९ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /1413 / 2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


1 


1 


Shri . J. W. Gaikwad , 
4th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate, Nashik . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave for 
two ( 2 ) days from 6th February 2020 and 7th 
February 2020 suffixing holidays falling on 8th 
February 2020 and 9th February 2020 . 
Ex post facto sanction to the Commuted Leave for 
three ( 3 ) days from 10th February 2020 to 12th 
February 2020 . 


2 


Shri . V. A. Sathe , 
5th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


3 


Shri . P. R. Rane , 
13th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate, Nashik . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave for 
seven ( 7 ) days from 6th February 2020 to 12th 
February 2020 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above JudicialOfficers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


1 


Shri . J. W. Gaikwad , 
4th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


Shri . V. A. Sathe , 
5th Joint CivilJudge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


2 


Shri . V. A. Sathe , 
5th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


Smt. P. V. Hingane , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


3 


Shri . P. R. Rane , 
13th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate, Nashik . 


Shri . S. G. Kore , 
14th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 14th February 2020 . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


अनुसूची- चालू 


गट नंबर 


क्षेत्र 
सी.सी.ए. 


१ 


२ 


हे . आर 


गाव नाईकवाडी 


चालू 


७०/१ 


०६५ 


७१/२ 


।। 


८० 


६८/१ 


.. 


० ५१ 


६ ९ - अ 


।. 


० ५१ 


६८ 


।. 


१ ०३ 


५७ 


. 


० ६ ९ 


अधिसूचना - ३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ 
( पहा - कायद्याचे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० ) 

( पहा - नियम ३.०० ) 
क्रमांक नापावि / प्रशा-३ / ८१८६ / सन २०२०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ , कलम 
५.०० , ६.०० , ७.०० व नियम ३.०० नुसार असा निर्णय झाला आहे 
की , सहकारी पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने 
कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , सागर ज्ञानदेव शिंदे, कार्यकारी 
अभियंता, नाशिक पाटबंधारे विभाग, नाशिक खालीलप्रमाणे पाणीवापर 
संस्थांचे अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती जमीनधारक आणि किंवा 
कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, गाव नाईकवाडी, 
तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक तहसील कार्यालय, नाशिक, नाशिक 
पाटबंधारे विभाग, नाशिक, सिंचन शाखा, त्र्यंबक, तालुका नाशिक , 
नाशिक उजवा तट कालवा उपविभाग, नाशिक, नाशिक व विभागीय 
कार्यालयाचे सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 

मी , सागर ज्ञानदेव शिंदे, कार्यकारी अभियंता, नाशिक पाटबंधारे 
विभाग, नाशिक असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे 
कोणीही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीत 
पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणाऱ्या जमिनींचा सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर 
पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल. 

या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
यांचेकडे अपील करता येईल . 

अनुसूची 
नाशिक पाटबंधारे विभाग , नाशिक 


60/9 


. 


O 


८० 


७०/२ 


८४ 


- 


६ ९ / १ 


१ ०० 


६ ९ / १ 


.. 


१ ७ ९ 


६ ९ / १ 


१ ८० 


६ ९ / २ 


।। 


O 


९ १ 


६ ९ / ३ 


O 


९० 


- 


६ ९ / ३ 


० ९ ० 


६२ 


.. 


O 


८० 


६२ 


१ ०६ 


: 


६२ 


.. 


२ ४४ 


६२ 


. 


० 


८६ 


नाशिक उजवा तट कालवा 


६२ 


O 


४३ 


जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक 


: 


गट नंबर 


६२ 


।। 


० ७४ 


क्षेत्र 
सी.सी.ए. 


६२ 


.. 


० ७४ 


१ 


२ 


५ ९ 


. 


o 


६० 


हे . आर 


५ ९ 


० ३० 


गाव नाईकवाडी 


५ ९ 


.. 


६७ 


० ३० 


०६१ 


५८ 


८० 


: 


६७ 


१ ७५ 


५७ 


0 


८० 


: 


७१ 


० ६२ 


५७ 


१ १७ 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


११ 


अनुसूची- चालू 


अनुसूची- चालू 


गट नंबर 


गट नंबर 


क्षेत्र 
सी.सी.ए. 


क्षेत्र 
सी.सी.ए. 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव नाईकवाडी 

चालू 


गाव नाईकवाडी- चालू 


५६ 


० ३५ 


८ ९ / २ 


O 


८० 


५६ 


० ३५ 


८ ९ / ३ 


।। 


८० 


५६ 


७१ 


८ ९ / ४ 


० २२ 


६० 


१ ६५ 


८ ९ / ४ 


० ५८ 


६० 


.. 


० ६० 


गाव गिरणारे 


५४ 


.. 


० ३१ 


७०१ 


० ५३ 


५४ 


. 


० ६३ 


७०१ 


१ ७० 


५४ 


.. 


० ४२ 


७०२/१ 


. 


१ ८८ 


५४ 


० ४२ 


७०२/२ 


१ ८८ 


५४ 


० ७४ 


७०३ 


.. 


१ ०२ 


३५/१ 


१ २० 


७०३ 


१ ०२ 


- 


६५ 


।। 


१ ६० 


७०३ 


।। 


१ ०२ 


४७/३ 


१ २० 


७०३ 


० ३३ 


- 


५५ 


८० 


७०३ 


० २१ 


५१/१/१ 


।। 


८० 


७०३ 


.. 


४० 


९ ५ / १ 


८० 


७०३ 


O 


४० 


: 


६८६ 


८० 


७०३ 


.. 


० २० 


५५ 


० ६० 


७१२ 


. 


० ५ ९ 


११० 


१ ४० 


७१३ 


० ५३ 


: 


८ ९ 


१ ०० 


७११ 


.. 


१ ४५ 


३३ 


२ ०० 


७१८ 


.. 


८२ 


३२/२ 


२ ०० 


७१७/१ 


. 


० ३६ 


५० 


१ ९ ८ 


७१७/१ 


० ३६ 


४६ 


१ ६० 


७१४ 


.. 


. 


८५ 


३ ९ 


८० 


७१४ 


।. 


१ ७१ 


८ ९ / १ -अ 


८० 


७१ ९ 


८१ 


- 


: 


८ ९ / १ - ब 


८० 


७१७/२ 


०७२ 


: 


: 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची- चालू 


अनुसूची- चालू 


गट नंबर 


गट नंबर 


क्षेत्र 
सी.सी.ए. 


क्षेत्र 
सी.सी.ए. 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव गिरणारे - चालू 


गाव गिरणारे - चालू 


७१५/१ 


१ ०० 


५३ 


० ५० 


७१५/१ 


५३ 


0 


० ६० 


।। 


।। 


८० 


० २८ 


७१५ 


५३ 


।। 


१ ५० 


।। 


५३ 


१ ३५ 


७१६ 


० ५० 


५३ 


.. 


८४ 


७०० 


० ५३ 


५२/२ 


.. 


२ ०० 


७०० 


० ५३ 


५१ / १ - अ 


.. 


O 


४० 


७०० 


० ५३ 


: 


३ ९ - अ 


० ४ ९ 


७०० 


.. 


० ५३ 


३ ९ - ब 


.. 


O 


४४ 


७०० 


.. 


० ५३ 


४० 


।. 


१ ५८ 


७२० 


.. 


० ५३ 


४१ 


० ५१ 


७२० 


० ४ ९ 


: 


४२ 


.. 


१ ०८ 


७२० 


० ४ ९ 


: 


३८ 


O 


८० 


७२० 


० ४ ९ 


४६ 


।. 


O 


०४ 


७२० 


.. 


० ४ ९ 


३७ 


।. 


१ ०० 


७२१ 


.. 


० ६३ 


O 


१० 


: 


३५ 
३६ 


७२२ 


० ९ ७ 


: 


१ ५० 


: 


७२२ 


।। 


० ९ ७ 


३४ 


. 


२ 


00 


७२२ 


० ९ ७ 


- 


१ ६० 


३३ 
५४ 


७२२/२ 


० ९ ६ 


.. 


१ ०० 


७२२/३ 


० ९ ६ 


५० 


. 


O 


१७ 


७२२/४ 


० ४६ 


४८ 


० ३३ 


: 


५२ 


१ ०० 


४७ 


O 


० ९ 


: 


: 


५२ 


४ ९ 


२ ०० 


: 


१ १३ 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


१३ 


अनुसूची- चालू 


Notification - III 


गट नंबर 


क्षेत्र 
सी.सी.ए. 


Maharashtra Management of Irrigation System 

by Farmers Act , 2005 . 


१ 


२ 


हे . आर 


( See Sections 5.00 , 6.00 , 7.00 ) 


गाव गिरणारे- चालू 


( See - Rule 3.00 ) 


५४ 


१ ०० 


क्रमांक नापावि / प्रशा-३/८१८६/ सन २०२०.- Whereas , it 


५२ 


१ ०० 


has been decided to delineate the Area of 


५३ 


१ ५७ 


- 


५३ , ३२ 


० 


८० 


Operation of Water User Associations (WUA s ) 
on Hydraulic basis and as per administrative 
convenience under Sections 5.00 , 6.00 , 7.00 and 
Rule 3.00 of the Maharashtra Management of 
Irrigation System by Farmers Act , 2005 . 


गाव वाडगाव 


४५० / १ - अ 


० 


८० 


४५० / १ - अ 


O 


९ २ 


४५० / १ -ब 


१ ०८ 


४५०/२ 


० ६० 


४४६/१ 


१ ०० 


: 


४४६/२ 


।। 


O 


I , Sagar Dnyandev Shinde , the Executive 
Engineer , Nashik Irrigation Division , Nashik hereby 
delineate Area of Operation of following WUA s 
and direct that the certified copy of the updated 
map and list of land holders and / or occupiers of 
said WUA s shall be displayed on the noticeboard 
of the offices of Naikwadi Grampanchayat , 
Trambak Tahsil Office , Naikwadi, M. I. Irrigation 
Section , Nashik Right Bank Canal , Sub- Division 
and Nashik Irrigation Division office , Nashik . 


३८ 


४४७ 


.. 


१ ०० 


४४५/१ 


।. 


० ९ २ 


४४५/२ 


८० 


४४५/२ 


१ २४ 


४३८/१ 


।। 


१ ०० 


४३८/२ 


१ १० 


४३८/२ 


० २० 


I , Sagar Dnyandev Shinde , the Executive 
Engineer , Nashik Irrigation Division , Nashik hereby 
declare that no water shall be supplied by the 
Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and the system of supply 
of Water User s Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the lands under 
Management of Irrigation System by Farmers . 


४३४ 


१ ०० 


: 


४६६ 


१ 


०० 


४६४ 


१ २० 


एकूण 


१३१ ०० 


सागर ज्ञानदेव शिंदे, 

कार्यकारी अभियंता, 
नाशिक पाटबंधारे विभाग, नाशिक . 


Any person affected by this Notification or part 
thereof , can file an appeal before Superintending 
Engineer and Administrator , Command Area 
Development Authority, Nashik within thirty days 
from the date of publication of this Notification in 
the Maharashtra Government Gazette . 


नाशिक, १० नोव्हेंबर २०२० . 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


Schedule 


Schedule - contd . 


Nashik Irrigation Division 


Gat No. 

1 


C.C.A. 

2 
H.A. 


Nashik Right Bank Canal 


village Naikwadi - contd . 


District Nashik, taluka Nashik 


62 


0 74 


Gat No. 


C.C.A. 


1 


2 


59 


0 60 


: 


H.A. 


59 


0 30 


: 


village Naikwadi 


59 


0 30 


: 


67 


0 61 


58 


0 80 


-- 


67 


.. 


1 75 


57 


0 80 


-- 


71 


0 62 


57 


1 17 


.. 


: 


70/1 


0 65 


56 


0 35 


: 


: 


71/2 


0 80 


56 


0 35 


: 


.. 


68/1 


0 51 


56 


0 71 


: 


: 


69 -A 


0 51 


60 


1 65 


-- 


.. 


60 


0 60 


1 03 


68 


.. 


.. 


54 


0 31 


.. 


57 


0 69 


.. 


54 


0 63 


.. 


70/1 


0 80 


54 


042 


.. 


70/2 


0 84 


54 


.. 


042 


69/1 


1 00 


54 


.. 


0 74 


69/1 


1 79 


35/1 


.. 


1 20 


69/1 


1 80 


: 


65 


1 60 


.. 


69/2 


0 91 


.. 


47/3 


1 20 


.. 


69/3 


.. 


090 


55 


0 80 


... 


69/3 


.. 


090 


51/1/1 


0 80 


: 


62 


0 80 


: 


95/1 


0 80 


: 


62 


1 06 


.. 


686 


0 80 


: 


62 


.. 


2 44 


55 


0 60 


: 


62 


0 86 


110 


1 40 


. 


62 


0 43 


89 


1 00 


. 


62 


0 74 


33 


2 00 


: 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


१५ 


Schedule - contd . 


Schedule - contd. 


Gat No. 

1 


C.C.A. 

2 
H.A. 


GatNo . 

1 


C.C.A. 

2 
H.A. 


village Naikwadi - contd . 


village Girnare - contd. 


32/2 


200 


717/1 


036 


50 


198 


.. 


714 


.. 


085 


46 


1 60 


.. 


714 


1 71 


.. 


39 


080 


.. 


719 


081 


.. 


89/ 1 - A 


080 


-- 


717/2 


072 


89 / 1 - B 


080 


.. 


715/1 


100 


89/2 


.. 


080 


715/1 


060 


89/3 


080 


-- 


715 


.. 


028 


89/4 


022 


716 


-- 


050 


89/4 


058 


700 


053 


.. 


village Girnare 


700 


053 


-- 


701 


053 


700 


053 


-. 


701 


170 


.. 


700 


.. 


053 


702/1 


188 


-- 


700 


053 


-- 


702/2 


188 


.. 


720 


053 


.. 


703 


102 


.. 


720 


049 


.. 


703 


102 


-- 


720 


.. 


049 


703 


.. 


102 


720 


049 


•. 


703 


.. 


033 


720 


049 


703 


021 


721 


063 


703 


040 


722 


097 


703 


040 


-- 


.. 


722 


097 


-- 


703 


020 


712 


059 


722 


097 


713 


096 


053 


722/2 


711 


145 


722/3 


096 


718 


082 


722/4 


046 


-- 


.. 


717/1 


036 


52 


100 


.. 


.. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्रहायण १२ - १८ , शके १ ९ ४२ 


Schedule - contd . 


Schedule - contd . 


Gat No. 

1 


C.C.A. 

2 
H.A. 


Gat No. 

1 


C.C.A. 

2 
H.A. 


village Girnare - contd . 


village Girnare - contd . 


52 


2 00 


53 


1 57 


53 


0 50 


53 , 32 


0 80 


53 


0 80 


village Wadgaon 


53 


1 50 


: 


450 / 1 - A 


0 80 


53 


1 35 


: 


450 / 1 - A 


0 92 


.. 


53 


0 84 


.. 


450 / 1 - B 


1 08 


-- 


52/2 


2 00 


: 


450/2 


0 60 


: 


51 / 1 - A 


040 


.. 


446/1 


1 00 


: 


39 - A 


0 49 


: 


446/2 


0 38 


: 


39- B 


044 


.. 


40 


1 58 


447 


1 00 


.. 


.. 


41 


0 51 


445/1 


0 92 


: 


42 


1 08 


445/2 


0 80 


.. 


38 


.. 


0 80 


445/2 


1 24 


46 


0 04 


.. 


438/1 


.. 


1 00 


37 


1 00 


.. 


438/2 


1 10 


.. 


35 


010 


: 


438/2 


0 20 


: 


36 


.. 


1 50 


434 


1 00 


: 


34 


2 00 


.. 


466 


1 00 


: 


33 


1 60 


: 


464 


1 20 


54 


1 00 


.. 


50 


017 


Total .. 


131 00 


: 


48 


0 33 


: 


47 


0 09 


SAGAR DNYANDEV SHINDE , 

Executive Engineer , 
Nashik Irrigation Division , 

Nashik . 


49 


1 13 


-- 


54 


1 00 


: 


Nashik , 10th November 2020 . 


52 


1 00 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


- 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


